महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१०९/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक-१४ सप्टेंबर, २०२३. 
संदर्भ :- 

१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र.एसआरव्ही २००४/प्र.क्र.१५/४/१२, दि.२५.५.२००६. 

२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र.पीओडी १००७/प्र.क्र.९/१८ (र.व HT), दि.१४.११.२०१३. 

३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०१२/प्र.क्र.५४/१८ (र.व GT), दि.११.८.२०१४. 


कार्यालयीन आदेड़ा :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हा राज्यात लागू करण्यात आला आहे. या अधिनियमातील कलम ९ (२) 
नुसार प्रत्येक कार्यालयाचा किंवा विभागाचा प्रमुख त्या कार्यालयाशी संबंधित सर्व बाबींवर अंतिम निर्णय घेण्याच्या 
दृष्टीने त्या सादर करण्यासाठी शक्‍यतो अधिकाऱ्यांचे तीन स्तर निर्धारित करील अशी तरतूद आहे. 


२. त्यानुषंगाने महिला व बाल विकास विभागातील कार्यासन-१० शी संबंधित विषयांच्या बाबतीत निर्णय 
घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे सादरीकरणाचे तीन स्तर निश्चित करण्यात येत आहेत. तथापि, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे 
निर्देश असल्यास किंवा काही अपवादात्मक प्रकरणी आवश्यकता भासल्यास प्रकरणपरत्वे योग्य तो बदल 
करण्यात येईल. तसेच धोरणात्मक बाबींच्या प्रकरणात दिनांक ११ ऑगस्ट, २०१४ च्या परिपत्रकात नमूद 
केल्यानुसार तीनपेक्षा अधिक स्तर असतील. 


सादरीकरणाचे ३ स्तर अंतिम निर्णय 


अ.क्र विषय = घेण्यास सक्षम 
स्तर-१ स्तर- स्तर-३ । प्राधिकारी 


7 आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी | क.अ./अ.स. | उ.स./स.स. | सचिव मा.मंत्री 
(IFAD) सहाय्यित "नव तेजस्विनी- 
महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम 
विकास प्रकल्प" शी संबंधित 
धोरणात्मक बाबी. 


2 | महिला व बाल विकास विभागामार्फत  क.अ./अ.स. | उ.स./स.स. | सचिव मा.मंत्री 
देण्यात येणारे पुढील पुरस्कार 
(पुण्यश्ळोक अहिल्यादेवी होळकर 
पुरस्कार, नारी शक्‍ती पुरस्कार, 
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाळ पुरस्कार, 
दिवंगत लताताई सकट पुरस्कार) 
संदर्भाधील धोरणात्मक बाबी. 


३ | महिला समुपदेशन केंद्राशी संबंधित | क.अ./अ.स. | उ.स./स.स. | सचिव मा.मंत्री 
धोरणात्क बाबी 


शासन आदेशा क्रमांकः मबाआ-२०२१/प्र.क्र. १२/का-०७. 


पादरीकरणाचे ३ स्तर अंतिम निर्णय 
घेण्यास सक्षम 

र विषय wea | स्तर-२ | स्तर-३ | प्राधिकारी 

४ | महिला आर्थिक विकास महामंडळाशी | क.अ./अ.स. | उ.स./स.स. | सचिव सचिव 
संबंधित बाबी 

५ | महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाशी | क.अ./अ.स. | उ.स./स.स. | सचिव सचिव 
संबंधित बाबी. 

६ । महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण क.अ./अ.स. | उ.स./स.स. | सचिव सचिव 
मंडळाशी संबंधित बाबी 

७ | महिला समुपदेशन केद्राश्ी संबंधित | क.अ./अ.स. | उ.स./स.स. | सचिव सचिव 
बाबी 

८ । विविध योजनांची निधी वितरण क.अ. अ.स. उ.स./स.स. | सचिव 
प्रकरणे 

९ | कार्यासनाशी संबंधित विषयांसंदर्भात | क.अ. अ.स. उ.स./स.स. | सचिव 
बैठक आयोजित करणे/ इतिवृत्त 
अंतिम करणे. 

ण न्यायालयीन प्रकरणे क.अ./ अ.स./ उ.स./स.स. | सचिव 

अ.स. उ.स. (विधी) 
।_११ | १ | संकीर्ण स.क.अ. क.अ. अ.स. उ.स./स.स. 
१२ | लोकप्रतिनिधींकडू प्राप्त संदर्भ स.क.अ. क.अ./ उ.स./स.स. | सचिव 
अ.स. 


२. सदर कार्यालयीन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०९१४१२३७३६९२३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


९१७५ SAHEBRAO DHANRAJ BHOYE 

ल, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
9७23031790399 


SAHEBRAO 

DHANRAJ 

BHOYE ae 
(साहेबराव भोये) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
मा.मंत्री (म.व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव/उप सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. निवड नस्ती, का-१०. 


०७८ Ww A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


